कार्यकारी अभियंता, सिंधुदूर्ग पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम 
विभाग, चराठे-सावंतवाडी व त्या अंतर्गत सात 
उपविभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी व 
रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना दिनांक 
०१/१०/२०१८ ते दिनांक २८/०२/२०१९ कालावधीकरीता 
मुदतवाढ 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : मुदत-०४१८/प्र.क्र. २६५/२०१८/मोप्र-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २५ ऑक्टोबर, २०१८ 


वाचा:- १) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग,क्र. मुदत- ०४१८/प्र.क्र. २६५/२०१८ /मोप्र-१, 
दि. २७/०४/२०१८. 
२) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण प्रदेश, मुंबई यांचे पत्र क्र. मुअ/जसंविकोप्र/ 
आ.७(६)/४०९०, दि. ०९.१०.२०१८ चे पत्र. 


शासन निर्णय 

कार्यकारी अभियंता, सिंधुदूर्ग पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम विभाग, चराठे-सावंतवाडी व त्या 
अंतर्गत सात उपविभागीय कार्यालयातील सोबतच्या विवरण पत्रात (विवरणपत्र अव ब) नमूद 
केलेल्या नियत अस्थायी आस्थापनेवरील एकूण १६० व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील एकूण 
६९ पदांना दिनांक ०१/१०/२०१८ ते दिनांक २८/०२/२०१९ या कालावधीकरीता मुदतवाढ देण्यात 
येत आहे. 
२. नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांवर होणारा खर्च “मागणी क्रमांक आय-५ (नियत अस्थायी 
आस्थापना) ४७०१-मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व 
इतर उपक्रमातील गुंतवणुका, (०४) योजनेत्तर-वेतनावरील खर्चासाठी भाग भांडवली अंशदान, 
(०४)(०३) कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (४७०१ आय १८९)" तसेच 
रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांवर होणारा खर्च "मागणी क्रमांक आय-५ (रुपांतरीत 
अस्थायी आस्थापना) ४७०१-मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, (१९०) सार्वजनिक 
क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका (०२) योजनांतर्गत, (०२)(०३) कोकण पाटबंधारे विकास 
महामंडळास भाग भांडवली अंशदान, (४७०१ एच्‌ ७५४)” या लेखाशिर्षाखालील मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०४१८/प्र.क्र. २६५/२०१८/मोप्र-१ 


३. सदर आदेशा वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक 
०७/०९/२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागाना प्रदान केलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहेत. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०१८१०२५१५३६००९४२७ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Vijendra Prabhakar यावली 


S = Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Water Resources Department 


Palwankar Date: 2018.10.25 15:42:32 +05'30' 


(वि. प्र पाळवणकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


सहपत्र :- वरीलप्रमाणे. 
(विवरण पत्र-अ, बो 


प्रत सहपत्रासह माहिती तथा आवश्‍यक कार्यवाहीस्तव अग्रेषित- 

१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

२. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

३. कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे. 

४. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण प्रदेश, मुंबई. 

५. अधीक्षक अभियंता, दक्षिण कोकण पाटबंधरे प्रकल्प मंडळ, सिंधुदूर्गनगरी- ओरोस 

६. कार्यकारी अभियंता, सिंधुदूर्ग पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम विभाग, चराठे, सावंतवाडी. 
७. कार्यासन अधिकारी (अर्थ-१), जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
हं 
९ 


. कक्ष अधिकारी (आ.प्रशि.), जलसंपदा विभाग, मंत्राळय, मुंबई 
. मोप्र-१ कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०४१८/प्र.क्र. २६५/२०१८/मोप्र-१ 


विवरणपत्र-अ 


जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक- मुदत ०४१८/प्र.क्र. २६५/२०१८/ मोप्र-१, दिनांक: २५/१०/२०१८ चे सहपत्र 
कार्यकारी अभियंता, सिंधुदूर्ग पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम विभाग, चराठे सावंतवाडी व त्यांच्या अंतर्गतच्या 


उपविभागातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना मुदतवाढ कालावधी दि. ०१/१०/२०१८ ते २८/०२/२०१९ 


का.अ. ति. सहा.कार्य.अभि. उ.वि.अ. उ.बि.अ. 
सहा. अभि. श्रे.१ ही सहा.अभि. श्रे2 | सहा.अभि. ae | उ.वि.अ. तिलारी तिलारी गुणनियंत्रण 
व का.बि.क्र.१ ति.का.उ.वि.क्र.२ गुणनियंत्रण 
.क्र. पदनाम यग ति.का.उ.बि.क्र१, चा. ति.का.उ.वि.क्र.३ | ति.का.उ.वि.क्र ४, | शौर्षकामे शौर्षकामे चव एकूण पदे 
सावंतवाडी कोनाळकट्टा. ee कोनाळकट्टा । चराठे-सावंतवाडी. उ.वि.क्र.२ उ.बि.क्र.५ cae 
सावंतवाडी सावंतवाडी कोनाळकट्टा. 
कोनाळकट्टा कोनाळकट्टा 

g R 3 4 ष्‌ ६ \9 ८ 8 Ro BB 
१ । कार्यकारी अभियंता १ g 
२ | उप.का.अ./ 

स.अ.श्रे.१/सहा.का.अ./ १ १ १ १ g १ १ १ ८ 

उ.वि.अभि./उ.वि.अधि. 

शाखा अभियंता/ ज्र क र व्र डु क्र क डू ३२ 
३ | स.अभिश्रे.२/क.अ. 
४ । विभागीय लेखापाल १ g 
५  । प्रथम लिपीक १ श्‌ 
६ | वरिष्ठ लिपीक ष्‌ १ १ १ १ १ १ १ १२ 
७ । कनिष्ठ लिपीक 9 २ २ २ २ Q र Q शट 
८ टंकलेखक 3 g g g g g g g १० 
९ | संगणक 4 g 
१० | लघुलेखक (निम्न 2 2 

श्रेणी) 
११ | भांडारपाल ‘ १ 
१२ । सहा.भांडारपाल १ १ 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०४१८/प्र.क्र. २६५/२०१८/मोप्र-१ 


१३ | स्था.अ. सहाय्यक fF oe | % % % ¥ ¥ % % २८ 
१४ | आरेखक १ १ 
१५ | सहाय्यक आरेखक १ |- ee ge | | ७. | Lae Lee | ar )| i ea al g 
९६ ।अमनुरेखक poe | g g १ g g g g ७ 
१७ । बाहनचालक 8 g g g g g g g ८ 
१८ | नाईक १ fe १ 
१९ | शिपाई 4 २ २ २ २ २ २ २ १९ 
२० | चौकीदार g g g g g g g g ८ 
एकूण ERs १८ XC १८ XC XC RC १८ १६० 


Digitally signed by Vijendra Prabhakar Palwankar 


Vij en d ra P rabh akar DN: CN = Vijendra Prabhakar Palwankar, C = IN, 


S = Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Water Resources Department 


Palwan kar Date: 2018.10.25 15:42:47 +05'30" 


(वि. प्र.पालवणकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०४१८/प्र.क्र. २६५/२०१८/मोप्र-१ 


विवरणपत्र-ब 
जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक- मुदत- ०४१८/प्र.क्र. २६५/२०१८/ मोप्र-१, 
दिनांक: २५/१०/२०१८ चे सहपत्र 
कार्यकारी अभियंता, सिंधुदूर्ग पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम विभाग, चराठे सावंतवाडी यांच्या अंतर्गत 
रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना मुदतवाढ कालावधी दिनांक ०१/१०/२०१८ ते २८/०२/२०१९ 


अ.क्र पदनाम पदसंख्या पदधारकाचे नांव (सर्वश्री) सेवानिवृत्तीचा दिनांक 
1 १_| मिस्त्री ९ १) श्री.नामदेव गणपत घाडी ३०.०६.२०१९ 
२) राजाराम पांडूरंग रोकडे ३०.०६.२०२० 
३) सत्यवान कुसाजी गवस ३१.०७.२०२२ 
४) श्री.शिवराम दत्तात्रय राणे ३०.०६.२०२२ 
५) देवू रामा नाईक ३०.०६.२०२२ 
६) शामसुंदर महादेव गवस ३१.०७.२०२३ 
७ नामदेव विठठळ गवस ३१.०३.२०२५ 
८) सुरेश रामचंद्र गावडे ३०.०६.२०२५ 
९) रामा तानाजी गवस ३१.०३.२०२६ 
२ वाहन aa १) नारायण जयराज परब ३१.०५.२०२१ 
चालक 
३ कारकून ३ १) श्री. परशुराम गणु माळकर ३१.५.२०१९ 
२) नारायण शिवाजी गवस ३०.११.२०२४ 
3) श्रीमती अलका अनंत नाईक २८.०२.२०२९ 
| ४ | तारतंत्री ८ १) कृष्णा आत्माराम घाडी, ३१.०५.२०१९ 
2) रमेश महादेव घाडी, ३१.०७.२०१९ 
३) धाकू दिपलू पवार, ३१.०३.२०२२ 
४) गणपत कृष्णा राणे ३१.०५.२०२२ 
५) दयानंद सोनू नाईक, ३१.०८.२०२५ 
६) दयानंद जिवाजी लोंढे ३१.०९.२०२६ 
७ विष्णु सगूण घाडी ३१.०५.२०३१ 
८) अशोक लक्ष्मण गवस ३१.०८.२०२८ 
षु मुकादम a a १) आनंद राजाराम Bed ३१.१२.२०२० 
६ सुतारा | १ | 9 श्री. प्रकाश गुंडु पाटील ३०.०४.२०२३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०४१८/प्र.क्र. २६५/२०१८/मोप्र-१ 


मदतनीस | 8 १) भालचंद्र GINA नाईक ३१.०५.२०१९ 
२) कचरु साळलूजी वाघ ३०.११.२०१९ 
३) सदानंद दत्ताराम गवस ३०.०९.२०२३ 
४ दिपक विठोबा नाईक ३०.०४.२०२५ 
५) जमालसाहेब मकदुमसाहेब मुल्ला ३१.०५.२०२५ 
६) हरीराम माणिकराव देसाई, ३१.१०.२०२८ 
७) नामदेव तुकाराम सुतार, ३१.०५.२०२९ 

चौकीदार १५ १) गणपत बाळकृष्ण बर्व ३१.१२.२०१८ 
२) शंकर लाडू गवस ३१.०१.२०१९ 
३) रामदास शिवराम पोकळे २८.२.२०१९ 
४ फटी साबा गवस ३१.०५.२०१९ 
५) नामदेव विठ्ठल नाईक ३१.०५.२०१९ 
६) सदाशिव साठू साळवी ३१.१२.२०२० 
७ तानाजी गोविद गावडे ३०.६.२०२१ 
८) कृष्णा गंगाराम लोढे, ३१.०५.२०२१ 
९) गणपत दत्ताराम गवस, ३०.०९.२०२१ 
१०) इद्रुस सुलेमान सय्यद ३१.१२.२०२१ 
११) नारायण गोविद राऊळ ३१.०१.२०२२ 
१२) प्रेमानंद जिवाजी लोंढे, ३१.०५.२०२३ 
१३) आप्पा पुंडलीक गवस, ३१.०५.२०२३ 
१४ कृष्णा काशिनाथ सलाम ३०.०४.२०२४ 
१५) सुभाष धोंडू नाईक ३१.०८.२०२५ 

मजूर २० १) पांड्रंग नागोजी दळवी ३०.१०.२०१८ 
२ चंद्रकांत रत्नोजी गवस ३०.०९.२०१९ 
३) अशोक बापू कांबळे ३१.०५.२०२० 
४ लक्ष्मण लाडू राऊळ ३१.०५.२०२० 
५) जिवबा शिवा गवस ३१.०३.२०२१ 
६) विश्राम केशव जाधव ३१.०५.२०२१ 
७ शिवाजी महादेव कदम ३१.०५.२०२१ 
८)काशिनाथ कृष्णा वर्णेकर ३०.०९.२०२१ 
९) महादेव विष्णू गवस ३०.०९.२०२१ 
१०) SUPA रामा दळवी ३०.११.२०२१ 
११) आप्पा गोपाळ चोबे ३१.०५.२०२२ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०४१८/प्र.क्र. २६५/२०१८/मोप्र-१ 


१२)बाळा शांकर पनासे ३१.०५.२०२२ 
१३)नारायण तानाजी धर्णे ३०.०६.२०२२ 
१४) अनंत बापू शिदे ३१.०७.२०२२ 
१५) हिरोजी रामचंद्र गावडे ३१.०५.२०२४ 
१६) नारायण महादेव दळवी ३१.०५.२०२५ 
१७श्रीमती रामाक्का रामा मरुरकर ३१.०८.२०२६ 
१८)उत्तम काळू कदम २८.०२.२०२७ 
१९) फिलीप्स झूजे लोबो ३०.०६.२०२९ 
२०) नारायण गोविद गवस, ३१.०३.२०३० 
| सफाई शि १) अरूण यलगोडा कंदुला ३१.०१.२०२१ 
कामगार 
२ श्रीमती गालम्मा को. कोगलेट्टी ३१.०१.२०२३ 
3) पेदान्ना हनुमंतय्या बेछारी ३१.०५.२०२३ 
४ रामा कद्रप्पा मरुरकर ३०.०६.२०२४ 
एकूण ६९ पदे 


Vijendra Prabhakar 
Palwankar 


Digitally signed by Vijendra Prabhakar Palwankar 
DN: CN = Vijendra Prabhakar Palwankar, C = IN, S 
= Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 
OU = Water Resources Department 

Date: 2018.10.25 15:43:06 +05'30' 


(वि. प्र. पालवणकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


